संदर्भ:- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ ( विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील 
कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ 
व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४१/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: - २४ जुले, 2028 


१) ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक क्र.जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४१/आस्था-४, दि.३०.०४.२०२४ 

उप आयुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती यांचे पत्र क्र.विकास/तांआ/ 

ज्येष्ठता सुची/कावि-४१२/२०२४, दि.१०.०४.२०२४. 

उप आयुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक यांचे पत्र क्र.विआशा/कार्या- 

१९/आस्था-३/१३७५६१३/२०२४, दि.२५.०४.२०२४. 

४) उप आयुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्र. विकास/आस्था- 
२/कावि-४७६/२०२४, दि.२३.०४.२०२४. 

५) उप आयुकत (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र.विशा/कार्या 
११(६)/प्र.क्र.१५/कावि/५६६/२०२४, दि.२१.०५.२०२४. 

६) उप आयुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती यांचे पत्र क्र.विकास/तांआ/ 
ज्येष्ठता सुची/कावि-६०५/२०२४, दि.२०.०६.२०२४. 


Ra) 


_ 


शासन परिपत्रक:- 


जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची पदाची दिनांक 


०१.०१.२०२३ व दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करण्यासाठी संदर्भ 


क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये आक्षेप/हरकती/नव्याने अंर्तभूत करावयाची माहिती इत्यादी बाबी शासनास सादर 


करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 


त्यानुषंगाने अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये अंतर्भाव्र करण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त 


a 


आक्षेप/हरकती व नवीन माहिती/दुरुस्ती प्रस्तावानुसार , जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ 


(विद्युत 


व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ ची अंतिम 


ज्येष्ठता यादी सोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४१/आस्था-४ 


२. ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२०/प्र.क्र.८९/आस्था-४/दिनांक १३ 
नोव्हेंबर, २०२०मधील तरतुदीनुसार ज्येष्ठता सूचीतील बदल/दुरूस्ती व नाव समाविष्ट करिता फक्त 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाकडून तपासून प्राप्त झालेले प्राप्त प्रस्ताव विचार घेण्यात आले आहेत. 
उपविभागीय अभियंता/कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून थेट शासनास 


प्राप्त प्रस्ताव विचारात घेण्यात आलेले नाहीत. 


३. शासनाने यपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठता सूचींसंदर्भात असे निदर्शनास आले आहे की, सदर ज्येष्ठता 
याद्या संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात येत नाहीत. त्यामुळे संबंधितांना त्याबाबतचे आक्षेप वेळीच नोंदविता 
येत नाहीत. बऱ्याचदा संबंधित कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ज्येष्ठता सूचीत दुरुस्ती करण्याची विनंती 
करतात. अशा प्राप्त झालेल्या प्रत्येक विनंती अर्जानुसार ज्येष्ठतासूचीत आवऱ्यक ती दुरुस्ती करण्यासाठी 
वेळोवेळी शुद्धीपत्रके काढावी लागतात. तसेच यामुळे मानीव दिनांकाची प्रकरणे उद्भवतात. सबब सोबतची 
ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधितांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून द्यावी व तसे केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास 


पाठवावे. 


४. सदर ज्येष्ठतायादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय 
आयुक्‍त कार्यालय यांनी तपासून मान्यता देवून शासनास सादर केलेल्या माहितीच्या आधारावर तयार 
करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर ज्येष्ठतायादीच्या अनुषंगाने भविष्यात कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास 
त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि संबंधित उप आयुक्‍त 


(आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय यांनी राहील. 


५. सदर यादी संबंधित विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाने शासनास उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीच्या 
आधारे तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर यादीमध्ये स्वनिधीतून नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या अथवा 
अर्हता रहित कनिष्ठ अभियंता यांचा समावेश झाला असल्यास सदर नावे वगळण्याचा प्रस्ताव संबंधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी, संबंधित उपायुक्त ( आस्थापना ) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 
यांचेमार्फत यादी प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून आठ दिवसात झासनास सादर करावा , सदर प्रस्ताव 
विहित कालावधीत शासनास सादर न केल्याने, त्यानुषंगाने भविष्यात कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची 
सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि संबधित उपायुक्‍त (आस्थापना) , 


विभागीय आयुक्त कार्यालय यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.४१/आस्था-४ 


६. या यादीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंता यांची नावे विद्युत व यांत्रिकी संवर्गाव्यतिरिक्‍्त 
इतर कोणत्याही संवर्गाच्या यादीमध्ये असल्याचे आढळून आल्यास, यादी प्रसिध्द झाल्यापासून आठ दिवसात, 
खास दूतामार्फत, सदर नावे वगळण्याबाबत शासनास ( कक्ष अधिकारी आस्था-४ ), ग्राम विकास विभाग, 


तिसरा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई यांना) अवगत करण्यात यावे. 


७. सदर विहित कालावधीत शासनास अवगत न केल्याने, सदर कनिष्ठ अभियंत्यांची नावे या ज्येष्ठता 
यादीमध्ये राहिल्याने भविष्यात कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद आणि संबंधित उप आयुक्‍त ( आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 


यांची राहील. 


८. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२४०७२४१६५९४०२०२० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by DIPALI SUMESH PAWAR 
D | PA |. | S U M = S H DN: CN = DIPALI SUMESH PAWAR, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = RURAL 
PAWA R DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Date: 2024.07.24 17:15:24 +05'30' 


(दिपाली पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत: जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) यांची अंतिम 
ज्येष्ठता यादी 


प्रत, 

अप्पर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी.रुग्णाळय आवार, फोर्ट, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग. 

उपायुक्‍त (आस्थापना) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व विभाग. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

५. निवडनस्ती. 


Cc AD AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी कनिष्ठ 
= पुरवठा/सिंचन अभियंता — 
is कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | यापैकी कोणत्या | जन्म तारीख | शैक्षणिक पात्रता | पदावरील | जात प्रवर्ग | परीक्षा शेरा 
त विभागात कार्यरत नियमित उत्तीर्ण/ सुट 
आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 


Si? et ee sae आग 


भाग-१ (पदवीधर) - विद्युत 


विदयुंत अ 


श्री.टी. बी. देवरे कोल्हापूर बांधकाम २७.०८.१९९० | बीई (इले ०१.०८.२०१३ | इमाव उत्तीर्ण | 
4 श्री.वाय.एम.खरकाटे । नागपूर विदयुत ०६.०५.१९९९ ।बी.ई.(इले.) १८.०७.२०२२ । इमाव नाही 
६ । श्रीम. एम.पी.हिवसे = | नागपूर विदयुत २२.०६.१९९६ | बी.ई.(इले.) ३०.०८.२०२३ । इमाव नाही 


भाग-१ (पदवीधर) - यांत्रिकी 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 


राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
~ 


बांधकाम/पाणी 
पुरवठा/सिंचन 
यापैकी कोणत्या | जन्म तारीख | शैक्षणिक पात्रता 
विभागात कार्यरत 
आहेत. 


र 
.सांगोलकर : 


कनिष्ठ 
अभियंता 
पदावरील 


व्यावसायिक 


जात प्रवर्ग परीक्षा शोरा 


नियमित उत्तीर्ण/ सुट 


नियुक्तीचा 
दिनांक 


८ 


; 1. 
को यात्रिकी अभि. खुला 
rn [velo | 


अ 
क्र 
ष्‌ 


) 
& 


द 
(Ab 
यो 


=> 
=> 
a ¢ 
i¢ 9 
—_ 


vo 


बीई Ae) 
a a 


व्यावसायिक 
परिक्षेतून सूट 
अकोला पाणी पुरवठा ०६.०४.१९७१ | बी.टेक. (मेकँ) | ०५.०४.२०१६ | विजा-अ | |e मिळाल्याचा 
दिनांक 
०५.०४.२०१६ 


श्री. जे.एम.जाधव 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
बांधकाम/पाणी कनिष्ठ 
पुरवठा/सिंचन अभियंता व्यावसायिक 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | यापैकी कोणत्या | जन्म तारीख | शैक्षणिक पात्रता | पदावरील 
विभागात कार्यरत नियमित 
आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 


जात प्रवर्ग परीक्षा शोरा 


उत्तीर्ण/ सुट 


alalelela[-] oa 


१७ | श्री.पी.एस.पाटील रायगड यांत्रिकी २१-०७-१९९५ | बी.ई. (AH) ०३-०६-२०२१ | खुला 
१८ | श्री. एस.एल.सोनवणे | जळगांव यांत्रिकी २५.०८.१९८० | बी.ई. Ah) १२.०४.२०१६ | SIT नाही 
१९ | श्री. ए.बी.वाकचौरे अहमदनगर यांत्रिकी १५.०८.१९९८ | बी.ई. (मेक) ०१.०३.२०२३ । इमाव नाही 


भाग-१ (पदवीधर) -भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा 


4 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी 
पुरवठा/सिंचन 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | यापैकी कोणत्या 
विभागात कार्यरत 
आहेत. 


र ३ {| ४ | 3 
श्रीम.एस.आय.बोराडे १९.०९.१९८४ 


कनिष्ठ 
अभियंता 
पदावरील 


व्यावसायिक 


; जन्म तारीख | शौक्षणिक पात्रता जात प्रवर्ग परीक्षा 


अ 
क्र 


नियमित उत्तीर्ण/ सुट 


नियुक्तीचा 
दिनांक 


waa) 


७ fe fs 


न 
बी.ई. (AG) 
HSH 


—~ 
¢ 
na 


4 


श्री.एन.एस.वानखेडे यांत्रिकी २८.०७.१९७५ 


भाग-२ (पदविकाधारक) - विद्युत 


३ ९ 
र लातूर 02. नाही 
.राजपूत जळगाव : नाही 
अहमदनगर 4 सुट 
| गवताळ 2 नाही 
अकोला पुरवठा र नाही 
. पुणे पुरवठा = नाही 


vo 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 


राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
बांधकाम/पाणी कनिष्ठ 
= पुरवठा/सिंचन अभियंता — 
is कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | यापैकी कोणत्या | जन्म पदावरील | जात प्रवर्ग | परीक्षा शेरा 
त विभागात कार्यरत नियमित उत्तीर्ण/ सुट 
आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
र ८ ९ 
न 5 — 
२ 


le विक आव! 
a ici al aie 
ळी oe 
% ou 
र EE! 


Te [ets] 
= a - 
र aa - 
; aa - 
र जड च 


विदयुत अभि. 
| | " | | | il 


१६ | ए.एस.गोहाड नागपूर विदयुत ०७-११-१९७४ saa ०६-०७-२०१७ | इमाव उत्तीर्ण 
पदविका 
श्री.के.एम.तिनगसे  । अमरावती बांधकाम २६-०२-१९८८ | विदयुत अभि. ।११.०९.२०१८ | खुला नाही जि.प.सिंधुदूर्ग 
पदविका येथून 
आंतरजिल्हा 
१७ बदलीने 
जि.प.अमरावती 
येथे रुजू 
दि.११.०९.२०१८ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी कनिष्ठ 
अ पुरवठा/सिंचन अभियंता व्यावसायिक 
वा कर्मचाऱ्याचे नावा | जिल्हा परिषद | यापैकी कोणत्या | जन्म तारीख | शैक्षणिक पात्रता | पदावरील | जात प्रवर्ग | परीक्षा 
* विभागात कार्यरत नियमित उत्तीर्ण/ सुट 
आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
श्री. आर.के.पाडवी नंदूरबार विदयुत १६.०८.१९८५ ०१.०२.२०२३ जि.प.सातारा येथून 

आंतरजिल्हा 

व बदलीने जि.प. 
नंदूरबार येथे 
दि.०१.०२.२०२३ 
रोजी हजर. 

| १९ | श्री. आर.एल.गलांडे | अहमदनगर विदयुत ३१.०३.१९९३ । डिईई १७.०८.२०२३ | खुला नाही 
२० श्री. पी.बी.फाटके अहमदनगर विदयुत १८.०९.२००१ । डिईई १७.०८.२०२३ । इमाव नाही 
भाग-२ (पदविकाधारक) - यांत्रिकी 

(अ | श्री.जी.पी.अग्निहोत्री | जालना पाणी पुरवठा १०-१२-१९६७ | डीएमई ०६-०५-१९८७ | खुला सुट - | 

२ | श्री.आर.ए.कुंभारीकर | हिंगोली पाणी पुरवठा ०५-०८-१९६७ | डीएमई ०५-१०-१९८७ | खुला सुट अस्थीव्यंग-क 

३ | श्री.एस.जी.मेंढे अकोला सिंचन ०४-०४-१९६६ | डीएमई २२-१२-१९८९ | विजा-अ । उत्तीर्ण - | 

४ ।श्री.पी.सी.जंगले नाशिक सिंचन ०२-०६-१९७१ | डीएई २१-१२-१९९६ | खुला उत्तीर्ण 

५ | श्री.व्ही.आर.देसाई अहमदनगर पाणी पुरवठा ०९-०३-१९७६ | डीएमई ०७-०५-१९९९ | खुला लागू नाही eG 

६ । श्री.आर.एन.भालेराव । औरंगाबाद बांधकाम ०४-०५-१९७९ | डीएमई/डि.ई.ई. | २७-११-२००० | खुला उत्तीर्ण - | 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 


राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
बांधकाम/पाणी 
पुरवठा/सिंचन 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | यापैकी कोणत्या | जन्म तारीख | शौक्षणिक पात्रता 
विभागात कार्यरत 
आहेत. 


कनिष्ठ 
अभियंता 
पदावरील 


व्यावसायिक 
परीक्षा 


अ जात 
जात प्रवर्ग 
क्र 


८ 


बाह आवा र र 


१ 


७ | श्री.जी.टी.पाटील 


१३ 


4 
tes 
षु 

& 


8 
coi सिंचन नाही 

इं नाही 
श्री.आर.एम.सोमवंशी | लातूर ०९-०३-१९७३ | डीएमई भज-ब नाही 
= नाही 

नाही 

नाही 


१ 
१५ | श्री.वाय.एस.हाजगुडे | उस्मानाबाद १२-०६-१९७९ | डीएमई खुला नाही. 


१ 


२ 
3 
9 


१ 


-0 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी कनिष्ठ 
पुरवठा/सिंचन अभियंता व्यावसायिक 
कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | यापैकी कोणत्या | जन्म तारीख | शैक्षणिक पात्रता | पदावरील | जात प्रवर्ग | परीक्षा शेरा 
विभागात कार्यरत 
आहेत 


र द... गी. 1. ee se 
EE भाग-२ (पदविकाधारक) - भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा 

Es Ld 
- 
- 


श्री.एस.पी.शिंदे उस्मानाबाद पाणी पुरवठा ०१.१०.१९७६ | डी.एम.ई २७.०१.२००९ | अ.जा 


श्री.शेख पाशा शोख 
- ळा 
श्री.एन.आर.पटारे अहमदनगर पाणी पुरवठा २९.०३.१९८५ लागू नाही 
र दाहा 
= -— 
a - 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची एकत्रित 
राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


बांधकाम/पाणी कनिष्ठ 
अ पुरवठा/सिंचन अभियंता व्यावसायिक 
| कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद | यापैकी कोणत्या | जन्म तारीख | शैक्षणिक पात्रता | पदावरील | जात प्रवर्ग | परीक्षा शेरा 
क्र. नियमित 
विभागात कार्यरत 
आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
= : 3 
यंत्र 


.. 


३०.०८.१९८२ | अभियांत्रिकी ०२.०२.२००९ 


श्री.एम.एम. मोमीन | बीड पाणी पुरवठा 
पदविका 
9 
: 
« विभागीय परिक्षा 


खुला उत्तीर्ण 


उत्तीर्ण होण्यापासून 


सूट 
दि.३०.०१.२०२४ 


Digitally signed by DIPALI SUMESH PAWAR 
DN: CN = DIPALI SUMESH PAWAR, C = IN, 


D | PA L | 5 U M E S H S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 


PAWA R Date: 2024.07.24 17:15:37 +05'30' 


(दिपाली पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


